महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती 
मंडळाच्या कार्यालयातील अस्थायी पदांना 
दि.०१.०९.२०२२ ते दि.२८.०२.२०२३ पर्यंत 


मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
मराठी भाषा विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : साअस्था-२०२२/प्र.क्र.१६/आस्था-२ 
नवीन प्रशासन भवन, ८ वा मजला, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : २६ ऑगस्ट, २०२२ 


वाचा : 

१) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आढावा २०१६/प्र.क्र.२३८/आस्था-१, 
दि.१४.११.२०१९. 

२) मराठी भाषा विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : साअस्था-२०२२/प्र.क्र.१६/आस्था-२, 
F&.08 03.2022, 

३) सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ यांचे पत्र क्र. सासंमं २०२२/ 
आस्था/म.भा.वि./न.क्र.१७९/२२१९, दि.१५.०७.२०२२. 

४) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : पदनि २०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., 
दि.१८.०८.२०२२. 


शासन निर्णय - 

उपरोक्त संदर्भ क्र.१ येथील शासन निर्णयानुसार विभागाचा व विभागाच्या अधिनस्त 
कार्यालयांचा सुधारीत आकृतीबंध निर्गमित करण्यात आला आहे. त्यानुसार विभागाच्या अधिनस्त 
असलेल्या महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ या कार्यालयासाठी एकूण २१ पदे मंजूर 
करण्यात आली असून त्यापैकी ४ अस्थायी पदे मंजूर करण्यात आलेली आहेत. सदर ४ अस्थायी पदांना 
संदर्भ क्र.२ येथील शासन निर्णयान्वये दिनांक ३१.०८.२०२२ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. 


२. संदर्भ क्र.३ येथील प्रस्तावाच्या अनुषंगाने पुढील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे एकूण ०४ अस्थायी 
पदांना दिनांक ०१.०९.२०२२ ते दिनांक २८.०२.२०२३ पर्यंत या शासन निर्णयान्वये मुदतवाढ देण्यात 
येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः साअस्था-२०२२/प्र.क्र.१६//आस्था-२ 


अ.क्र पदनाम वेतनसंरचना सुधारित आकृतीबंधानुसार 
मंजूर अस्थायी पदसंख्या 


शिक सहायक लेखाधिकारी | एस-१५ : ४१८००-१३२३०० a ae 
Q निम्नश्रेणी लघुलेखक | एस-१४:३८६००-१२२८०० | १ 
३ लिपिक-टंकलेखक एस-६ :१९९००-६३२०० Po 
४ वाहनचालक एस-६ : १९९००-६३२०० 1१ 

एकूण PB 


३. Mae बाबीवर होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडएफ-०२, लेखाशीर्ष २२०५ कला व संस्कृती, 
(००) १०२, कला व संस्कृती प्रचालन, (०१) अनिवार्य (०१) (०१) राज्य साहित्य व संस्कृती मंडळ (२२०५ 
३१७२) - ०१ वेतन” या लेखाशीर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा व तो संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर 
अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


४. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क.,दिनांक १८.०८.२०२२ 
अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन निर्गमित करण्यात 
येत आहे. 


च. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०८२५१९५१४६०७३३ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by MILIND BHAGWAN 
GAWADE 


DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 

MAHARASHTRA, ou=MARATHI LANGUAGE 

DEPARTMENT, postalCode=400032, 
‘Maharashti 


2.5.4.20=d043e1f55c6ded344ffebea8801d8 

‘286bfdcafaea54c7 16c9b31b47b87a9476, 
idonym=3FD721BE2B19DF245E0157F 

D3DC7B26475009465, 


INumber=EF777B84EAC7F675E349314 
4EFO6FOFA1CB47DE2A32BE1 156CA04D038 
F42D6E1, cn=MILIND BHAGWAN GAWADE 
Date: 2022.08.26 13:40:36 +05'30' 


(मिलिंद भ. गवादे) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 
१. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखापरिक्षा), महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
३. निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी, मुंबई. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः साअस्था-२०२२/प्र.क्र.१६//आस्था-२ 


४. सचिव, महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळ, मुंबई. 

५. वित्त विभाग (व्यय-४) व आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष, मंत्रालय, मुंबई. 

अपर मुख्य सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
सह सचिव (मराठी भाषा विभाग) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 

. मराठी भाषा विभागाची सर्व कार्यासने. 

निवडनस्ती. 


on SG & 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


